एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत नवीन 
अंगणवाडी बांधकाम व अंगणवाडी इमारतीची 
किरकोळ दुरुस्ती या योजनेसाठी नवीन महसूली 
लेखाशिर्ष मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४१३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोंबर, 2098 


वाचा :- (१ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.एबावि-२००८/प्र.क्र.१७३/का.६, 
दिनांक १५ जानेवारी, २०१० 
(२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.एबावि-२००८/प्र.क्र.१७३(भाग-१/का.६, 
दिनांक २० एप्रिल, 2099 
(३) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.१५८/का.६, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१४ 
(४ महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१५/प्र.क्र.२८९/का.६, 
दिनांक १६/२/२०१७ 
(4) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.9६/का.६, 
दिनांक ११/१०/२०१८ 
(६) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.६, 
दिनांक १६/१०/२०१८ 
(७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.४१३/का.६, 
दिनांक ७/०२/२०१९ 
प्रस्तावना :- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत महिला व बाल विकास 
विभागामार्फत राज्यात अंगणवाडी केंद्र चालविण्यात येतात. अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी नमुना 
आराखडा (Type Plan) शासन निर्णय दिनांक १५ जानेवारी, २०१० अन्वये निश्चित करण्यात आला आहे. 
सदर अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामाच्या नमुना आराखडा (Type Plan) नुसार वेळोवळी शासनाने 
बांधकाम खर्चाच्या वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्यात आली असून शासन निर्णय, क्र.एबावि- 
२०१८/प्र.क्र.9६/का.६, दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०१८ नुसार सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षापासून बिगर 
आदिवासी क्षेत्रासाठी एका अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी रु.८.५० लाख (GST सह) व आदिवासी 
क्षेत्रासाठी एका अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी रु.९.४० लाख (GST सह) मंजूरी देण्यात आली आहे. 
निती आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने सन २०१५-१६ या वर्षापासून सर्व उपक्रमांचे 
केंद्र व राज्य हिऱ्याचे प्रमाण ६०:४० असे केलेले आहे. त्यानुसार सन २०१७-१८ या वर्षापासून निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यासाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अंगणवाडी बांधकामासाठी नविन 
लेखाशिर्ष केंद्र व राज्य हिश्‍श्‍्यासाठी ६०% व ४०% प्रमाणे तसेच राज्य हिळ्याच्या अतिरिक्‍त निधीसाठी 
शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१५/प्र.क्र.२८९/का.६, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१७ अन्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४१३/का.६ 


अंगणवाडी बांधकामासाठी मागणी क्रमांक :- X-03, ४२३६-पोषण आहार यावरील भांडवली खर्च, 
नविन लेखाशिर्ष (केंद्र हिस्सा ६०%) ०२-पोषक अन्न व पेये वितरण, ८००-इतर खर्च, (०१) एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, (०१) (०१) अंगणवाडी बांधकाम (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(४२३६००४९) ५३-मोठी बांधकामे 


अंगणवाडी बांधकामासाठी मागणी क्रमांक :- X-03, ४२३६-पोषण आहार यावरील भांडवली खर्च, 
नविन लेखाशिर्ष (राज्य हिस्सा ४०%) ०२-पोषक अन्न व पेये वितरण, ८००-इतर खर्च, (०१) एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, (०१) (०२) अंगणवाडी बांधकाम (राज्य हिस्सा ४०%) 
(४२३६००५८) ५३-मोठी बांधकामे 


अंगणवाडी बांधकामासाठी मागणी क्रमांक :- X-03, ४२३६-पोषण आहार यावरील भांडवली खर्च, 
नविन लेखाशिर्ष (अति. राज्य हिस्सा १००%) | ०२-पोषक अन्न व पेये वितरण, ८००-इतर खर्च, (०१) एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, (०१) (०३) अंगणवाडी बांधकाम (अति. राज्य हिस्सा 
६०%) (४२३६००६७) ५३-मोठी बांधकामे 


तथापि, अंगणवाडी केंद्र बांधकाम हे भांडवली लेखाशिर्षा ऐवजी महसूली लेखाशिर्षाखाली 
घेण्यातबाबत नियोजन विभागाने सूचित केले होते. त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद केलेली भांडवली लेखाशिर्ष रद्द 
करुन या योजनेसाठी ३ नविन महसूल लेखाशिर्ष नव्याने मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या मुख्य योजनेतंर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामाकरिता 
सन २०१९-२० पासनू खालील विवरणपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे महसुली लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ. Head लेखाशिर्ष 

क्र. 

१ | 2236- Nutrition २२३६- पोषण आहार 
02-Distribution of Nutritious food and 02- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
beverages ५१-बांधकाम 
051- Construction ०५१ डि | 
(01) Construction of Anganwadi (09) अंगणवाडी बांधकाम 


(01) (01) Grants to implementing Agency (09) (09) अंगणवाडी इमारती बांधण्यासाठी 
for construction of Anganwadi Buildings अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीला अनुदान 


(Central Share 60%) = 
2236-2182 ( हिस्सा ६०%) 
27- Minor Work २२३६ २१८२ 


35- Grants for creation of Capital Assests | ०२७-लहान बांधकामे 


34- भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी 
अनुदान 


२ | 2236- Nutrition २२३६- पोषण आहार 
02-Distribution of Nutritious food कात | ०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 


beverages aa 
051- Construction ह ae | 
(01) Construction of Anganwadi (09) अंगणवाडी बांधकाम 


(01) (02) Grants to implementing Agency | (०१) (०२) अंगणवाडी इमारती बांधण्यासाठी 
for construction of Anganwadi Buildings अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीला अनुदान 


(State Share 40%) 
2236-2191 (राज्य हिस्सा ४०%) 
27- Minor Work २२३६ २१९१ 


35- Grants for creation of Capital Assests | २७-लहान बांधकामे 


34- भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी 
अनुदान 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४१३/का.६ 


३ | 2236- Nutrition 223§- पोषण आहार 
02-Distribution of Nutritious food and | ०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
beverages ५१-बांधकाम 
051- Construction Las 
(01) Construction of Anganwadi (09) अंगणवाडी बांधकाम 


(01) (03) Grants to implementing Agency (09) (03) अंगणवाडी इमारती बांधण्यासाठी 
for construction of Anganwadi Buildings अंमलबजावणी PROTA एजन्सीला अनुदान 
(Additional State Share 100%) वा रजा 
2236-2208 ( ज्य हिस्सा 900%) 

27- Minor Work २२३६ २२०८ 

35- Grants for creation of Capital Assests | २७-लहान बांधकामे 

३५- भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी 


अनुदान 


२. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या नविन महसुली लेखाशिर्षाअंतर्गत 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून निधी अर्थसंकल्पित करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक ती कार्यवाही 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी करावी. तसेच जुन्या लेखाशिर्षाअंतर्गत निधी 
अर्थसंकल्पित होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग तसेच महालेखापाल, मुंबई यांच्या मान्यतेने व 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०३०१३१६२२७७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


Lalsing 1... 00 oreo 
Ramchandra Gujar 00०0000270: 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 


A 


आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

qo) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिळा व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / आदिवासी / नागरी) 

१२) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई 
) 
) 


AV 


रट > र. ff & ew & 


93) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१४) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४१३/का.६ 


१५) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) वित्त विभाग, (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७)मंत्रालय, मुंबई 
२०) नियोजन विभाग, (का.१४७२),मंत्राळय, मुंबई 

२१) निवड नस्ती (कार्यासन ६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


